श्री. ए.पी.गायकवाड, अतिरिक्त प्रकल्प 
व्यवस्थापक, जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती 
केंद्र, नागपूर यांच्या दि.०८.०६.२०१८ रोजीच्या 
आदेशामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२१८/प्र.क्र.२५३/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १८ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा:- 9) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि १०१८/प्र.क्र.१५३/१५-अ, दि. ०८.०६.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधिन क्र. १ च्या आदेशान्वये श्री.ए.पी.गायकवाड, अतिरिक्त प्रकल्प व्यवस्थापक, जिल्हा पाणलोट 
कक्ष तथा माहिती केंद्र, नागपुर यांची सक्षम WRIA मंजुरीने बदलीने पदस्थापना कृषि विकास अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, गोंदिया या पदावर करण्यात आली होती. श्री. गायकवाड यांचा दि.३१.१०.२०१९ रोजीचा 
सेवानिवृत्तीचा कालावधी विचारात घेता श्री. गायकवाड यांच्या संदर्भाधीन क्र.१ रोजीच्या बदलीच्या आदेशामध्ये 
पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय :- 
श्री. ए.पी.गायकवाड, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ यांचे संदर्भाधीन क्र. १ चे आदेश रद्द करून त्यांना 

अतिरिक्त प्रकल्प व्यवस्थापक, जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र, नागपुर या पदावर मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 
२. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१८१७४८०२४४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Iture And ADF Department 


Sugriv 
eo postal =400032, st=Mahai a, 
Sambhaji 010 
serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb4 
Dhapate 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव. 
२. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२१८/प्र.क्र.२५३/१५ अ 


३. सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे 

६. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
९. संबंधित विभागीय आयुक्‍त ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१०.संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
११.कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१३. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१४. निवड नस्ती /१५अञे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


